राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक 
अपघात विमा योजनेतील तरतूद वगळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : विमासं-२०२३/प्र.क्र.६४/विमा प्रशासन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन, दि.०४ फेब्रुवारी,२०१६. 
२) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६९/विमा प्रशासन, दि.११ ऑगस्ट, २०१७. 


शासन निर्णय :- 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन, दि.०४ फेब्रुवारी,२०१६ 
मधील परिच्छेद क्र.९ मध्ये “प्रत्येक वर्षाच्या मार्च अखेर सेवा निवृत्तीसाठी ६ महिन्यांपेक्षा कमी 
कालावधी राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना सदर योजना लागू ठरणार नाही,” ही तरतूद वगळण्यात 
येत आहे. 
२. शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.६९/विमा प्रशासन, दि.११ ऑगस्ट, २०१७ 
मधील परिच्छेद क्र.१२ मध्ये “माहे एप्रिल ते माहे सप्टेंबर या कालावधीत सेवानिवृत्त होणाऱ्या 
SRR PHARM सदर योजना लागू ठरणार नाही.” ही तरतूद वगळण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥89॥8॥/७५॥॥9.90५९.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०६१६५१४७२१०५ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 138e3ce0d4e4058e42f003dF 
100032, st=Maharashtra, 


d69500064afb, postalCode=400032, 


serialNumber=3981A50612646983D580DEA2DA5FB52A33D8E6E3C4F 
34CD80F08C598711CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJ! DAHIPHALE 
D 


ate: 2024.02.06 16:51:44 +05'30' 


( fa. रं. दहिफळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


संचाळक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


) मा.राज्यपालांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

) मा.वित्तमंत्री यांचे सचिव / प्रधान सचिव 

४) सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 


सर्व विधान मंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

सर्व संसद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१ महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः विमासं-२०२३/प्र.क्र.६४/विमा प्रशासन 


९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ महाराष्ट्र, मुंबई 

१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

११) महालेखापाल (लेखा परीक्षा-३), महाराष्ट्र, मुंबई 

१२) महालेखापाल, स्थानिक संस्था, लेखापरीक्षा व लेखे, मुंबई 

१३) वरिष्ठ महालेखापाल, स्थानिक संस्था (लेखा परीक्षा व लेखे), नागपूर 

१४ संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१५) चालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

१६) अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९) सर्व उप कोषागार अधिकारी 

२० मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांचे अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव. 

29) मंत्रालयातील सर्व विभाग, 

22) संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२३) मंत्रालयातील सर्व विभागांच्या अधिपत्याखालील विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख. 

२४) सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


24) सचिव, राज्य निवडणूक आयोग. 

२६) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (मूळ AIM.) मुंबई 

२७) *प्रबंधक, उच्च न्यायालय, (अपील शाखा), मुंबई 

२८) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 

२९) *प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 

३० सचिव, राज्य माहिती आयोग, मुंबई 

३१ सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई 

32) महासंचालक, यडादा, पुणे 

33) *सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

३४) प्र.कुलसचिव, सर्व विद्यापीठे / कृषी विद्यापीठे / इतर विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 

३५) वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

३६) जनसंपर्क अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 

३७ बहुजन समाज पार्टी १, इन्सा हटमेंट, आझाद मैदान, मुंबई - १ 

३८) भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ. RH नं-१ योगक्षेमसमोर, वसंतराव 
भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई -२०. 

३९) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी,३१४,राजभवन,एस.व्ही.पटेल रोड, मुंबई -४ 

४०) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, (मार्क्सवादी), महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब 
मिल पॅलेस वरळी, मुंबई-१३ 

४१ इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (आय) समिती, टिळक भवन, 
काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई -२५ 

४२) राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी भवन,फ्री-प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉईंट, मुंबई-२१. 

४३) शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चाळ, दादर, मुंबई -२८. 

४४)निवड नस्ती, विमा प्रशासन कार्यासन, वित्त विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


